महाराष्ट्र शासन 
केंद्र पुरस्कृत अँस्कॅड ( ASCAD) योजनेअंतर्गत 
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ 
च्या अर्थसंकल्पित निधीतून बीडीएस प्रणालीवर 
निधी वितरित करणेबाबत 
केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०३डी ७९४) ६० टक्के 
राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०३बी८०२) ४० टक्के 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६१ /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र.व्हीएचडी २०२२/प्र.क्र १४६/पदुम-४ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत ses (ASCAD) योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २४०३डी ७९४ केंद्र हिस्सा (go टक्के) खाली रु.६०.०० 
लाख तर लेखाशिर्ष २४०३डी ८०२ राज्य हिस्सा ( ४०्टक्के) ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.४०.०० लाख 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकान्वये निधी वितरणाकरीता 
शासनाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन 
नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या मूळ तरतूदीमधून अखर्चित 
निधीपैकी लेखाशिर्ष २४०३डी ७९४ केंद्र हिस्सा (६० टक्के) खाली रु. ३०.६० लाख व मु.ळले.शि. 
२४०३ डी ८०२ राज्य हिस्सा अंतर्गत रु. २०.४० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून 
प्रधान सचिव (कृषी व पदुम) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 
वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 

सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना 
करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य seed भौतिक उदिष्टनिहाय माहिती, निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्त, सामाजकल्याण, सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६१ /अर्थसंकल्प (विघयो) 


खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता 
येईल. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावी. 

प. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१४१२२६०७४८२२ असा आहे. सदर आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by PRASHANT PUNDLIK WAGH 
Pp R A S H A N ग DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL 
ASSISTANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. fod 
bs: 


1268¢290a7221620636ede8425d6: 


1a870aa0240F18d726b6c8e6 


m=81399435626E9FEA18299D95CAA243F02DC0029F, 


PUNDLIK WAGH 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


n=PRASHANT PUNDLIK WAGH 
12:57:30 +05'30" 


१) प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


) 
) 
) 
५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


599270£3882965६50814575976561/3६0660875॥६8425073581 


